मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ वीज या 
लेखाशिर्षा खालील योजनेकरीता 
८०० इतर खर्च या गौण शिर्षा ऐवजी 
योग्यते गौणशिर्ष दर्शविण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थअ-२०१६/प्र.क्र.११३/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय क्र.अर्थअ-२०१६/प्र.क्र.११३(१)/ऊर्जा-३ 
दि.१४ नोव्हेंबर, २०१८. 
२) शासन निर्णय क्र.अर्थअ-२०१६/प्र.क्र.११३(२) /ऊर्जा-३, 
दि.१४ नोव्हेंबर,२०१८ 
प्रस्तावना :- 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (ऊर्जा प्रभाग) च्या मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ वीज, 
२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च या 
मुख्यलेखाशिर्षाखाळील योजनांकरीता Coo इतर खर्च हे गौण शिर्ष दर्शविण्यात आले होते. 
प्रधान महालेखापाल, महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र-१, मुंबई व वित्त विभाग यांच्या दि. 
२३.०८.२०१७ रोजी झालेल्या Exit Conference मध्ये या विभागाच्या उपरोक्त 
लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात आलेल्या योजनांकरिता ८०० इतर खर्च या गौण शिर्षा ऐवजी 
योग्य ते गौण शिर्ष दर्शाविण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते. 


मागणी क्र.के-६ २८०१ वीज, कृषिविषयक व यंत्रमाग विषयक प्रशुल्क कमी 
करण्यासाठी वीज वितरण/पारेषण परवानाधारकांना अर्थसहाय्य योजनासांकेतांक 
(२८०१२६१५) ३३ अर्थसहाय्य ही योजना वगळता इतर योजनांकरिता संदर्भिय शासन 
निर्णयान्वये योग्य ते गौणशिर्ष दर्शविण्यात आळे आहे. आता मागणी क्र.के-६ कृषिविषयक व 
यंत्रमाग विषयक प्रश्ुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण/पारेषण परवानाधारकाना 
अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) योजनासांकेतांक (२८०१२६१५) ३३ अर्थसहाय्य या योजनेसाठी ८०० 
इतर खर्च या गौणशिर्षा ऐवजी योग्य ते गौणशिर्ष दर्शाविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


झासन निर्णय :- 


मागणी क्र. के-६ २८०१ वीज, कृषिविषयक व यंत्रमाग विषयक प्रशुल्क कमी 
करण्यासाठी वीज वितरण/पारेषण परवानाधारकाना अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) योजनासांकेतांक 
(२८०१२६१५) ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षातंर्गत दर्शविण्यात आलेल्या Loo इतर खर्च या 
गौणशिर्षा ऐवजी योग्य ते गौणशिर्ष खालीलप्रमाणे दर्डाविण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थअ-२०१६/प्र.क्र.११३/ऊर्जा-३ 


इंग्रजी 


मराठी 


Demand No. K-6 

Major Head 2801 Power 

Sub Major Head 05 
Distribution 

Minor Head 104 Development of Power 
System National Load 

Group Head (00) 

Sub Group Head (00) (01) 

Subsidy to Dsitribution / Transmission Licensee 


Transmission and 


मागणी क्रमांक के-६ 

मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ वीज 

उप मुख्यलेखाशिर्ष ०५ पारेषण आणि वितरण 
गौणशिर्ष १०४ वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय 
भार 


for reduction in Agriclutral and Power loom | “TC RTE (00) 

Tarrif (Scheme) (28012615) 33 Subsidies उप Te fry (00)(09) 
कृषीविषयक व यंत्रमागविषयक प्रशुल्क कमी 
करण्यासाठी वीज वितरण/पारेषण 
परवानाधारकांना अर्थसहाय कार्यक्रम) 


(२८०१२६१५) ३३ अर्थसहाय 


सदर झासन निर्णय, महालेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.यूओआर- 
३७/२०१८-१९/५६१,दि.१९/०७/२०१८, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.११ 
दि. ०२/०१/२०१९ च्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०२०२१५४७४४०३१० 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Nitin 
Gaikwad 


(नितीन गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, 
प्रकाऱगड, वांद्रे, (पूर्व), मुंबई-५१ 

२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, 
THRs, वांद्रे, (पूर्व), मुंबई-५१ 

३) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी 
मर्यादित, हॉगकाँग बँक बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई 

४) मा.विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद / विधानसभा महाराष्ट्र विधान मंडळ मंत्रालय मुंबई 

५) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

६) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थअ-२०१६/प्र.क्र.११३/ऊर्जा-३ 


७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१०)निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०००५१. 

११) कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, HATHA, मुंबई -४०००३२. 
) 
) 


१२)वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय 
इमारत, कर मार्ग रामकृष्ण चेंबूर, ३ रा मजला, चेंबुर, (पूर्व), मुंबई-४०००७१. 
१४) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


